कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू 
पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह 


सहाय्य मंजूर करण्याबाबत.... 
दिवंगत ऱयामवेल विश्वनाथ मगर, कोतवाल 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. सानुग्र-२०२१/प्र.क्र.१०७/ई-१० 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२०/ प्र.क्र.४/ व्यय-९, दि.२९/०५/२०२०, 
दि.१४/१०/२०२० व दि.१४/०५/२०२१ 
(२) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.लेखा/कार्या/१४-बजेट/२८४/२०२१, 
दि.२३/०६/२०२१ 


शासन ज्ञापन :- 
संदर्भांकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ संबंधित 
कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य 


लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय, पाथर्डी यांच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेले कर्मचारी कै. इयामवेल विश्वनाथ मगर (कोतवाल) यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार 


पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक २३/०४/२०२१ रोजी मृत्यू झाला आहे. 


३. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी कै. ऱ्यामवेल विश्वनाथ मगर (कोतवाल) यांच्या कुटूंबियांना शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९/०५/२०२० अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये 
पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर 
केला आहे. 

४. उक्त कोतवाल हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने “प्रतिबंध” करण्याचे कर्तव्य बजावत 
होते आणि ते मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर होते असे, जिल्हाधिकारी अहमदनगर 
यांनी प्रमाणित केले आहे. 


प्‌. तसेच कै. श्यामवेल विश्वनाथ मगर (कोतवाल) यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी संबंधित आहे, 


असे संबंधित सरकारी (डीस्ट्रीक्ट जनरल हॉस्पिटल अहमदनगर) यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सानुग्र-२०२१/प्र.क्र.१०७/ई-१० 


६. 


त्यानुसार जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील ता. पाथर्डी यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत 


कर्मचारी कै. ऱयामवेळ विश्वनाथ मगर (कोतवाल) यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / कायदेशीर वारसास 


रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


८. 


प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


“मागणी क्र.-सी.१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, ०९३-जिल्हा आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना, (०१) 


(०२) आयुक्त, नाशिक (अनिवार्य) (२०५३ ००४६), १३-कार्यालयीन खर्च” 
त्याकरीता विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३१११११६२६४६१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
SANJAY BANKAR 


(संजय बनकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 

४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
५) महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

६) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 

१०) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९ / अर्थसंकल्प-६), वित्त विभाग, मुंबई 

१२) तहसिलदार, पाथर्डी जि. अहमदनगर 

१३) कै. ऱ्यामवेल विश्वनाथ मगर (मयत कोतवाल) यांचे कुटुंबीय (जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचेमार्फत) 
१४ निवडनस्ती (कार्यासन ई-१०). 


NN nian “<< :/>& >. >> ३ ३ ३ >> 


Se ह. आल कक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


